RNI No.MAHBILL / 2009/ 31743 


NIM 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक २७ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ६-१२, २०१५ / श्रावण १५-२१ , शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठ १,किंमत : रुपये २०.०० 


महाराष्ट्र 


शासनाने महाराष्ट्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 
अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० जुलै २०१५ 

आदेश 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १ ९ ५८ . 

क्रमांक एमुशु . २०१५ / १२३० / प्र.क्र .३९९ / म - १. - महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनिमय , १९ ५८ ( सन १९ ५८ चा मुंबई अधिनियम क्र . ६० ) च्या कलम 
९ ( ब) अन्वये महाराष्ट्र शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून व लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक आहे अशी महाराष्ट्र 
शासनाची खात्री झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासन Premium Garments Wholesale Trading Pvt. Ltd. या संस्थेच्या एकूण २२२२२२ शेअर 
प्रमाणपत्राद्वारे ( Equity Shares) वितरीत व्हावयाच्या प्रत्येकी रुपये १० दर्शनी किंमतीच्या एकूण रुपये १ ९९९९९ ८०० च्या क्रमांक ४५००१ ते 
क्रमांक २६७२२ पर्यंतच्या एकूण ( दोन्ही धरून ) २२२२२२ शेअर्सवर ( Equity Shares) रु. २००००० रुपये ( दोन लाख फक्त ) एवढे एकत्रित 
मुद्रांक शुल्क भरण्यास या आदेशाद्वारे निदेश देत आहे . या शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही. 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर, 

कक्ष अधिकारी . 


भाग चार - ब -१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


